“ वृक्ष लागवड आणि संगोपन " यासाठी पणन विभागाच्या 
कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५% मर्यादेत आर्थिक तरतुद 
करण्यासाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वदस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र: कृुआस-११८/प्र.क्र.५११७/११-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा:- शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग क्रमांक :-साववि-२०१६/प्र.क्र.८०(भाग-२)/फ-११. 
दिनांक २५ जुले, २०१८. 
प्रस्तावना:- 


वरील महसुल व वन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाच्या एकंदर 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीपैकी कार्यक्रमावरील खर्चामधुन ०.५% मर्यादेत "वृक्ष लागवड आणि संगोपन "यासाठी 
आर्थिक तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने नविन लेखाशीर्ष उघडझ्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

“ वृक्ष लागवड आणि संगोपन " यासाठी पणन विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५% 
मयादेत आर्थिक तरतुद करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नविन लेखाशीर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक-व्ही-२, Demand No -V-2 
२४०६,वनीकरण व वन्यजीवन 2406,Forestry and Wild life 

वनीकरण व पर्यावरण 04,Afforestation and Ecology Development 
ee, व पर्यावरण विकास 101,National Afforestation and Ecology 
१०१,राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास कार्यक्रम Development programme 
(००) (00) 


शा _जमिनीवरील (03) Tree Plantation and Conservation 
(०3) शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५-जमिनीवरील व under Sustainable Development Goals (Goal 


सजीव) या करिता वृक्ष लागवड आणि संगोपन (१००% 15 life on land).(100 % State Scheme) 
राज्य योजना) (पणन) (२२४०६॥५४२५) (Marketing ) ( 22406A425 ) 


०२-मजूरी 02- wages 
२ व 21-Supply and materials 
२१-पुरवठा व सामुग्री 


2. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३०३/१४३१/दिनांक 
०२.०१.२०१९ चे संदर्भात दिनांक ०३.०१.२०१९ च्या मान्यतेने व महालेखापाल, मुंबई यांच्या सं.ख.वि/चा- 
१ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/यूओआर-१७०/२०१८-१९/१०९५, दि. ०७.०२.२०१९ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.९/२०१९/व्यय-२, दिनांक ०५.०१.२०१९ चे संदर्भात 
दिनांक १४.१.२०१९ च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास ०८१६/प्र.क्र.५०७/११-स 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०२२६१२५२३७५३०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e450b5 1a9e92eede8c3239 
34f82edb538d3b20, postalCode=400032, street=MANTRALAYA , 
MUMBAI, 
serialNumber=8c5d0f275c3d9a21db07fecf7919c2d83796e88930d6 
2d44e7a4a6d4cbee7e0e, ou=CO OPERATION MARKETING AND 
TEXTILE DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KALU 
GONYA VALVI 
Date: 2019.02.26 16:23:25 +05'30' 
(का. गो. वळवी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल, (लेखापरिक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
2) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
3) प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) उपसचिव (पणन) , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा ),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (3 प्रती ) 
) 
) 
) 
) 


६) पणन संचाळक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

८) संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक विभाग) , नविन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
९) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१०) निवारी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११) नियोजन विभाग (कार्य-१४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१३) अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
१४) कक्ष अधिकारी (१६-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (२ प्रती ) 
१६) निवड नस्ती (११-स) 


YS >. > war *-- -- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


